केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत 
(PMJVK) यवतमाळ जिल्हयातील नगर परिषद, पुसद येथे 
सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामासाठी अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत (केंद्र हिस्सा--राज्य हिस्सा) 

सन २०१९-२०. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ /प्र.क्र.४५/का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - १८ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- १. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य HATS, ARG सरकार,नवी दिल्ली यांचे 
पत्र H.93/§9/2098-MsDP-MOMA, दि २६/०९/२०१९. 
२. शासन ज्ञापन,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अ.वि.-२०१९/प्र.क्र.४५/ 
का-७, दि. १८/११/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत 


(PMJVK) राज्यातील पुसद,जि.यवतमाळ येथे अल्पसंख्याकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छता गृह 
बांधकामाचा रु.२५.१२ लाख इतका प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव, यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय 
संनियंत्रण समितीच्या सहमतीने केंद्र शासनास पाठविण्यात आला होता. 
२. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) गठित शाक्‍तिप्रदान 
समितीने दि.१३/०९/२०१९ रोजी झालेल्या १८ व्या बैठकीत यवतमाळ जिल्हयातील पुसद येथे 
अल्पसंख्याकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामासाठी एकूण रु.२५.१२ लाख इतक्या 
प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भ क्र. (१ अन्वये कळविण्यात आले आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.(१ येथील आदेशाद्वारे PMIVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त यवतमाळ 
जिल्हयातील पुसद येथे अल्पसंख्याकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामासाठी केंद्र 
हिळछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रु.७.५४ लाख इतका निधी मंजूर/वितरित केला आहे. 
PMJVK अंतर्गत यवतमाळ जिल्हयातील पुसद येथे सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामासाठी केंद्र 
शासनाकडून मंजूर/वितरित करण्यात आलेला केंद्र हिक्यातील पहिल्या टप्प्यातील रु.७.५४ लाख 
तसेच राज्य हिऱ्यातील रु.५.०२५ लाख असा एकूण रु.१२.५७ लाख इतका निधी जिल्हाधिकारी, 


यवतमाळ यांना मंजूर करुन वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ /प्र.क्र.४५/का.७ 

शासन निर्णय:- 

१, केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र.(१) येथील आदेशाव्दारे PMIVK अंतर्गत पुसद,जि. यवतमाळ 
येथे अल्पसंख्याकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामासाठी मंजूर/वितरित करण्यात आलेला 
केंद्र हिळ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रु.७.५४ लाख तसेच राज्य हिऱ्यातील रु.५.०२५ लाख 
असा एकूण रु.१२.५७ लाख इतका निधी जिल्हाधिकारी,यवतमाळ यांना खालील प्रमाणे वितरित 


करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(Rs. in lakhs) 
Name of Sharin{ Unit | Unit Central | State | Total GOI 1° GOM 1* 
Projects Ratio Cost Share Share | Cost Installment | Installment 
1 2 3 14 1 16 | 7 iss 19 
Construction of 60:40 | 01 25.12 15.07 10.05 | 25.12 7.54 5.025 
Public Toilet at 
Pusad, Dist. Yavatmal fo 
minorities 
Total 01 25.12 15.07 10.05 | 25.12 7.54 5.025 


2. उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(०८) व (०९) प्रमाणे सन २०१९-२० या वर्षात प्रधानमंत्री जन 
विकास कार्यक्रमांतर्गत यवतमाळ जिल्हयातील पुसद येथे अल्पसंख्याकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छता 
गृह बांधकामासाठी केंद्र व राज्य हिळ्यातीळ पहिल्या टप्प्यातील रू.१२,५७,०००/- (रुपये बारा लाख 
सत्तावन्न हजार फ़क्त) इतका निधी जिल्हाधिकारी,यवतमाळ यांना सुपूर्द करण्यात येत असून 
याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 

३. सन २०१९-२० या वर्षात जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(०८) 
व (०९) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीतून आहरित व संवितरित 
करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी,यवतमाळ यांनी प्रधानमंत्री 
जन विकास कार्यक्रमांतर्गत यवतमाळ जिल्हयातील पुसद नगर परिषद येथे अल्पसंख्याकांसाठी 
सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामासाठी आहरित केलेला निधी सदर विकासकामांच्या प्रयोजनासाठी 
अंमलबजावणीकी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करण्यात यावी. 

४.  0॥/०५५ अंतर्गत सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामाच्या अंमलबजावणीकरीता संबंधित 


जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मुख्य नियंत्रक अधिकारी व अंमलबजावणी अधिकारी राहतील. 


५. PMJVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त पुसद येथील अल्पसंख्याकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छता गृह 


बांधकाम हे केंद्र शासनाच्या टाईप प्लॅननुसार तसेच, यासाठीच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ /प्र.क्र.४५/का.७ 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम WRIA दिलेल्या तांत्रिक मंजूरीनुसार नगर परिषद, 
पुसद यांचेकडून करण्यात यावे. 

६.  )॥/०५< अंतर्गत मान्यताप्राप्त सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामाच्या अंमलबजावणीसाठी 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने आवश्‍यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करुन घ्यावी. शासन 
निकषानुसार तसेच सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकरणाने 
दिलेल्या तांत्रिक मंजुरीनुसार यासाठीच्या निविदा प्रक्रिया करुन कामास तात्काळ सुरुवात करावी व 
तसे शासनास अवगत करावे. 

७. PMJVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामाच्या अंमलबजावणीसाठी 
केंद्र. राज्य feats वितरीत करण्यात आलेला निधी सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून केवळ 
राष्ट्रीयकृत बॅकेत ठेवण्यात यावा. सदर प्रयोजनासाठी राष्ट्रीयकृत बॅकेत स्वतंत्र खाते उघडण्यात 
यावे. 

८. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत 0./.७ च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG 
च्या निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व area भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने 
यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय नियमावली / 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे 
निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात 
उपयोगात आणणे आवऱ्यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार 
नाही. 

९. PMJVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामासाठी केंद्र व राज्य 
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक 
अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात (अद्ययावत छायाचित्रासह) संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणेने 
जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच विभागाच्या Construction tracker 
प्रणालीवर देखील विकासकामांची माहिती व छायाचित्रे वेळोवेळी upload करावी. 

१०. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार प्रधानमंत्री जन विकास 


कार्यक्रमाअंतर्गत (PMIVK) ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करुन वितरित केला आहे, त्याच 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ /प्र.क्र.४५/का.७ 

प्रयोजनार्थ सदर निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अन्य प्रयोजनाकरिता 
सदर निधी खर्च केल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर विनाविलंब कारवाई करण्यात येईल. 

११. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिश्‍ड्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, 2234 - सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा)(कार्यक्रम) (२२३५ ए 
५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिळऱ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक 
झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र 
पुरस्कृत योजना (०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
(राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकावा, 

१२. सदर ane निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि. 
02 एप्रिल,२०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.८ 
मधील तपास सुचीतील अ.क्र. १ ते १० मधील लागू अटी व शातींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. उपरोक्त केंद्र शासनाच्या हिऱ्यातील पहिला टप्प्यातील रु.७.५४ लाख इतका 
निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याबाबतची खात्री वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून 


करण्यात आली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९११२११५३८००२६१४ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by William Manwel Dsouza 
DN: c=IN, ०७० Of Mahai 


William csr etree 
Manwel Dsouza 2s 
(वि. म. डिसोजा) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.अ.मु.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३.विभागीय आयुक्‍्त,अमरावती. 
४.जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


‘Sb8bbf7a05 


liam Manwel 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ /प्र.क्र.४५/का.७ 


६. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, पुसद. 

७.महाळेखापाल, महाराष्ट्र -9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
८.महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 
९.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 
१०.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 
११.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

१३.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 
१५.निवड नस्ती, (का.७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


